RNI No. MAHBIL / 2012/ 47985 
Regn. No . L / RNPIPNCE/ W/ 132/ 2013 
www .dgps.maharashtra .gov.in 


FamaATARA 


. 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - अ - पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ४, अंक - २२ ] 


गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ६ - १२, २०१५ / श्रावण १५ - २१ , शके १९३७ 


[ पृष्ठे ३ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


मुख्याधिकारी यांजकडून 
महाबळेश्वर गिरिस्थान नगर परिषद , महाबळेश्वर 


वाचा. -- ( १ ) महाराष्ट्र शासन, पर्यावरण विभाग , शासन निर्णय क्रमांक ध्वनिप्र - २०००/ प्र. क्र . २४/ ता . क्र . ३, दिनांक १६ ऑगस्ट २००० 

आणि दिनांक १५ जून २००१ . 
( २) मे . उच्च न्यायालयाच्या मुंबई खंडपीठामध्ये दाखल करण्यात आलेल्या सार्वजनिक हिताच्या याचिका क्रमांक ( १) २०५३/ २००३ , 

( २) ७४ / २००७, ( ३ ) ८५ /२००७, ( ४) १/२००९ मधील दिनांक २६ फेब्रुवारी २००९ चे आदेश . 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन , पर्यावरण विभाग , मंत्रालय , मुंबई यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक ध्वनिप्र - २००९/ प्र . क्र . ९५/ ता . क्र . १ , 

दिनांक २१ एप्रिल २००९ . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन, नगर विकास विभाग, मंत्रालय , मुंबई यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण- २००९/ अनौ. सं. २२ / प्र. क्र . 

११६/ नवि - २० , दिनांक १४ ऑक्टोबर २००९ . 
( ५) केंद्र शासन , वन व पर्यावरण मंत्रालय , नवी दिल्ली यांचेकडील अधिसूचना दिनांक ११ जानेवारी २०१० . 
( ६ ) महाबळेश्वर गिरिस्थान नगर परिषद, महाबळेश्वर , विषेश साधारण सभा ठराव क्रमांक २६६, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०११. 

जाहीर सूचना 
क्रमांक व. शी . नं . १५ / ७८ .-- उपरोक्त संदर्भात नमूद केलेप्रमाणेच्या मा . उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार तसेच ध्वनिप्रदूषण (नियंत्रण 
व नियमन) नियम , २०००, कलम ३ ( ५) नुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी शहरी भागात " शांतता झोन " जाहीर करावयाचे आहेत. त्यानुसार 
महाबळेश्वर गिरिस्थान नगर परिषद, महाबळेश्वर , जिल्हा सातारा यांचेकडून महाबळेश्वर नगर परिषदेच्या हद्दीमधील खालील नमूद केलेल्या 
ठिकाणांच्या सभोवताली १०० मीटर क्षेत्र " शांतता झोन " म्हणून जाहीर करण्यात येत आहे . 

परिशिष्ट 
अनुक्रमांक 

जागेचे / ठिकाणाचे नाव 


शैक्षणिक संस्था 
१ . गिरिस्थान प्रशाला व ज्युनिअर कॉलेज, महाबळेश्वर . 
२. गिरिस्थान नगर परिषद प्राथमिक शाळा क्रमांक १, महाबळेश्वर . 
३. गिरिस्थान नगर परिषद प्राथमिक शाळा क्रमांक २, महाबळेश्वर . 
४. गिरिस्थान नगर परिषद प्राथमिक शाळा क्रमांक ३, महाबळेश्वर . 
५. गिरिस्थान नगर परिषद प्राथमिक शाळा क्रमांक ४, महाबळेश्वर. 


एच - ३०१, भाग एक - अ ( पु. वि . पु.) - २२- १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -अ --- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ६ - १२ २०१५ / श्रावण १५ - २१, शके १९३७ 

परिशिष्ट -- चालू 


छि 


६ . गिरिस्थान नगर परिषद प्राथमिक शाळा क्रमांक ५ , महाबळेश्वर. 
७. शेठ गंगाधार माखरिया हायस्कूल , महाबळेश्वर , 
८ . अंजुमन खैरुल इस्लाम हायस्कूल , महाबळेश्वर . 
९. सौ . डी . एन . छाबडा हायस्कूल व ज्युनिअर कॉलेज, महाबळेश्वर . 
१० . महाबळेश्वर एज्युकेशन सोसायटी, महाबळेश्वर . 
न्यायालये 
१. दिवाणी व फौजदारी न्यायालय ( कनिष्ठ स्तर), महाबळेश्वर . 
रुग्णालये 
१. एम . जी. ग्रामीण रुग्णालय, महाबळेश्वर. 
२ . पी . बी . ठोके हॉस्पिटल, महाबळेश्वर. 
३ . डॉ. एस . ए. मानकर यांचे रुबी क्लिनिक, महाबळेश्वर. 
४. डॉ . जरिना मानकर क्लिनिक , महाबळेश्वर . 
५. डॉ . सुनिला रेड्डी दवाखाना, महाबळेश्वर. 
६. डॉ . दबडे यांचा सह्याद्री दवाखाना, महाबळेश्वर . 
७. डॉ . बावळेकर यांचे साई क्लिनिक , महाबळेश्वर. 
८ . डॉ. देशपांडे दवाखाना, महाबळेश्वर. 
९ . डॉ . भांगडिया दवाखाना, महाबळेश्वर . 
१०. डॉ. महेश कामळे दवाखाना , महाबळेश्वर . 
११. डॉ. नदीम डोंगरे दवाखाना, महाबळेश्वर. 

[ पहा नियम ३ (१) आणि ४ (१ )] 

ध्वनिप्रदूषण पातळीचेनिकष 
कॅटेगरी ऑफ एरिया / झोन 


एरिया कोड 


ध्वनी मर्यादा ( डेसिबलमध्ये ) 
दिवसा 


औद्योगिक क्षेत्र 
वाणिज्य क्षेत्र 
निवासी क्षेत्र 

शांतता झोन 
शासन निर्णयानुसार व ध्वनिप्रदूषण (नियंत्रण व नियमन) नियम , २००० नुसार 
( १) दिवसा म्हणजे सकाळी ६ . ०० ते रात्री १० .०० वाजेपर्यंत . 
( २) रात्री म्हणजे रात्री १० . ०० ते सकाळी ६ . ०० वाजेपर्यंत . 
(३) शांतता झोन म्हणजे शैक्षणिक संस्था, न्यायालये व रुग्णालये यांच्या सभोवतालचे १०० मीटर क्षेत्र. 

त्याचप्रमाणे संबंधित ध्वनिप्रदूषण नियमावलीतील इतर सर्व तरतुदींचे पालन करणे ही सर्व संबंधितांची जबाबदारी राहील . वरीलप्रमाणेच्या घोषित 
शांतता झोनबाबत उपरोक्त नमूद शासन निर्णय , मा. उच्च न्यायालयाकडील आदेश व सूचना आणि शासनाकडून वेळोवेळी निर्गमित करण्यात येणारे 
ओदश / सुधारणा/ सूचना यांच्या तरतुदी लागू राहतील. 
महाबळेश्वर २४ जुलै २०१५ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - अ --- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ६ - १२ २०१५ / श्रावण १५ - २१ , शके १९३७ 


२ 


___ जाहीर प्रकटन 


क्रमांक व. शी . नं . १५/ ७८ .-- मा . उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार तसेच ध्वनिप्रदूषण (नियंत्रण व नियमन) नियम, २००० चे कलम ३ 
( ५ ) नुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी शहरी भागात " शांतता झोन " जाहीर करावयाचे आहेत . या कामी महाबळेश्वर नगर परिषद हद्दीतील 
शैक्षणिक संस्था, न्यायालये, रुग्णालये यांचा परिसर शांतता झोन म्हणून जाहीर करण्यात येत आहे. त्याची यादी नगर परिषद कार्यालयामध्ये 
उपलब्ध आहे . 

सचिन मा . पवार, 

मुख्याधिकारी, 
महाबळेश्वर गिरिस्थान नगर परिषद , महाबळेश्वर , 

जिल्हा सातारा . 
महाबळेश्वर २४ जुलै २०१५ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI RUPENDRA DINESH MORE , 

WADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS, 
PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 . EDITOR : SHRI RUPENDRA DINESH MORE . 


